राष्ट्रीय छात्रसेना कार्यालयांना शिबीरे व 
प्रशिक्षणे आयोजनाप्रित्यर्थ निधी 
वितरणास प्रशासकीय मंजुरी मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - राछासे - २७१८ /प्र.क्र.१८७/क्रीयुसे -३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा :- 9) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, २०१८ . 
२) क्रीडा व युवक सेवा पुणे यांचे पत्र क्रमांक एनसीसी/शिबीरेप्र/२०१८-१९(२)/का-५/२३५८ 
दि. २८ जून, २०१८. 


प्रस्तावना : - 


महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय छात्रसेना कार्यालयांना शिबीरे व प्रशिक्षणे आयोजनाप्रित्यर्थ राज्य शासनाकडून 
उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या २५ % अनुदानाची रक्‍कम अदा करणेसाठी सन २०१८-१९ या कालावधीत प्रस्तुत 
उपक्रमांच्या अंमलबजावणीकरिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु.११.०० कोटी इतक्या तरतुदीपैकी ७० टक्केच्या 
मर्यादेत रु. ७.७० कोटी इतक्या निधीपैकी रु. ७,००,४०९/- इतक्या रकमेचा निधी वितरीत करण्याची बाब या नस्तीवर 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय छात्रसेना कार्यालयांना शिबीरे व प्रशिक्षणे आयोजनाप्रित्यर्थ राज्य शासनाकडून 
उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या २५ % अनुदानाची रक्‍कम अदा करणेसाठी सन २०१८-१९ या कालावधीत प्रस्तुत 
उपक्रमांच्या अंमलबजावणीकरिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु.११.०० कोटी इतक्या तरतुदीपैकी ७० टक्केच्या 
मर्यादेत रु. ७.७० कोटी इतक्या निधीपैकी रु. ७,००,४०९/- इतका निधी संदर्भ क्र.१ च्या शासन परिपत्रकान्वये वितरीत 
करण्यास व सदर रक्‍कम आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव प्रशिक्षण व शिबीर कालावधी मंजूर निधी 
| २ महाराष्ट्र आर्टीलरी बॅटरी | प्रशिक्षण व शिबीर | रू.३,४६,४२६/- 
राष्ट्रीय छात्र सेना, नागपूर । दि.३१/०८/२०१८ ते ०९/०९/२०१८ 
२ ४ महाराष्ट्र बटालियन | प्रशिक्षण व शिबीर । रु.३,५३,९८३/- 
राष्ट्रीय छात्र सेना, नागपूर । दि.११/०८/२०१८ ते २०/०८/२०१८ 
एकूण रक्‍कम | रु.७,००,४०९/- 


२. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च "मागणी क्रमांक : ई-३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा-१०२, विद्यार्थ्यासाठी 
युवक कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्रसेना योजनेतर (२२०४-००१६-२१) या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी 
खर्च करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे - २७१८ /प्र.क्र.१८७/क्रीयुसे -३ 


2: 


वित्त विभागाच्या दि. ०२/०४/२०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार उपरोक्‍त तरतूद खर्च 


करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधित समादेडहक अधिकारी यांना आंहरण व संवितरण 
अधिकारी तर संबंधित विभागीय उपसंचालक (क्रीडा )यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


8. 


सदरचा are निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन fe.02/0¥/209¢ च्या परिपत्रकातील 


सूचनांना अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिच्छेद ६ ते ९ मधील अटींची तसेच 
परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. सदर परिपत्रकाच्या 
परिशिष्टातील मुद्दा क्र. १,२,३,४,५,६, व ७ मधील बाबी सदर आदेझास लागू नाहीत. 


षु . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२८१२१२३५४८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 
१ 


AD 


CS 0८ ww 


(२ S&S O&M 


) 
) 
) 
) 
4) 
) 
) 
) 
) 


2८) 


१०) 
११) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


व Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
R aj e n d | चे DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
Education and Sports Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=679184b88f7019ef64ad6ddc2495ca280267c0d47 


S h a n ka [ fa O Pp a Wa [ 55ce63fa70c45cf755d9373, cn=Rajendra Shankarrao Pawar 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.मंत्री ( शालेय शिक्षण व क्रीडा ) यांचे खाजगी सचिव 

मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

अतिरिक्त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्रसेना, मुंबई. 

विभागीय उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर (संचालनालयामार्फत) 
समादेशक अधिकारी, २ महाराष्ट्र आर्टीलरी बॅटरी राष्ट्रीय छात्र सेना, नागपूर 
समादेशक अधिकारी, ४ महाराष्ट्र बटालियन राष्ट्रीय छात्र सेना, नागपूर 
निवड नस्ती, क्रीयुसे-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


